श्रीवर्धन, जि. रायगड या पर्यटन स्थळास 
“ब* वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी -२०२०/१२/प्र.क्र.८३७/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/ ८/ 
प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दि.४/११/२०१०. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०११/१२/ 
प्र .क्र.८५५/पर्यटन, दि.१६/१/२०१२. 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१६/ ११/ 
प्र.क्र.८६२/पर्यटन, दि.२५/४/२०१७. 
x) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे पत्र क्र. नियोजन/ कार्या.५/ 
पर्यटन/प्रस्ताव/१७७८/२०२०, दि.१४/१२/२०२०. 
प्रस्तावना : 


जिल्ह्यातील «7 वर्ग पर्यटनस्थळांची निवड करुन प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याबाबतचे 
अधिकार संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये, संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयामधील 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील 
“ब* वर्ग पर्यटनस्थळे घोषित करण्यासाठी निकष व कार्यपध्दती संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. 


२. रायगड जिल्ह्यातील “श्रीवर्धन” हे पर्यटनस्थळ मुरुड जंजिरा किल्ल्याच्या दक्षिणेस सुमारे 
२० कि.मी. अंतरावर तर “दक्षिण काशी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीक्षेत्र हरिहरेश्वरच्या उत्तरेस 
सुमारे ४.८० कि.मी. अंतरावर अरबी समुद्र किनारी स्थित आहे. सदर पर्यटनस्थळाच्या ठिकाणी व 
परिसरामध्ये असलेली प्राचीन मंदिरे, श्रीक्षेत्र हरिहरेश्वर, दिवे आगार व इतर आसपासच्या क्षेत्रातील 
धार्मिकस्थळे आणि विस्तीर्ण समुद्र किनारा यामुळे श्रीवर्धन या पर्यटनस्थळास मोठ्या प्रमाणात 
पर्यटक भेट देतात. 


३. “श्रीवर्धन” हे पर्यटनस्थळ अरबी समुद्र किनारी प्राचीन काळापासून वसलेले शहर आहे. या 
शहरास सुमारे ४ कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. या पर्यटनस्थळाच्या उत्तरेस तांबडी 
डोंगर, एका बाजूस समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूस उंच डोंगर तसेच लगतची पुर्वेकडील काळींजे खाडी 
यामुळे श्रीवर्धन येथील हवामान कायमच शित स्वरुपाचे असते. 


४. जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.१४/१२/२०२० च्या पत्रान्वये 
“श्रीवर्धन, जि.रायगड” या पर्यटन स्थळास <P वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्याची शिफारस केली 
आहे. त्यानुसार श्रीवर्धन, जि.रायगड या पर्यटन स्थळास “ब' वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी -२०२०/१२/प्र.क्र.८३७/ पर्यटन, 


शासन निर्णय : 

“श्रीवर्धन, जि.रायगड” या पर्यटन स्थळास दरवर्षी अंदाजे ५ लक्षपेक्षा जास्त पर्यटक भेट 
देतात. सदर पर्यटनस्थळाचे राज्यस्तरीय महत्व, या पर्यटन स्थळास भेट देणाऱ्या पर्यटकांची 
संख्या, ऐतिहासिक व भौगोलिक महत्व इत्यादी बाबी विचारात घेता, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस-२०१६/११/प्र.क्र.८६२/पर्यटन, दि.२५/४/२०१७ अन्वये 
राज्यातील “ब' वर्ग पर्यटनस्थळे घोषित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या निकष व 
कार्यपध्दती नुसार “श्रीवर्धन, जि.रायगड?" या पर्यटन स्थळास “ब वर्ग पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित 
करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१८१६५९२४०५२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Ramesh Jayaram 


Kadam 


प्रति, 


|= TOURISM AND CULTURAL 
113135 


tra, 
de60ae69c9be92f59d232bb 


राग 30) 
Date: 2021.02.23 15:27:29 +05'30' 
( र र ज ि कदम) र 1) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

३) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४) सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

५) सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

६) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद 
(9) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा 

८) सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र 
विधानपरिषद 

९) सर्व मा. विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र 
विधानसभा 

qo) मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

११) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव 
१२) प्रधान सचिव (पर्यटन) पर्यटन व सांस्कृतिक 


१५) संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई. 

१६) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
रायगड 

१८) अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा पर्यटन 
समन्वय अधिकारी, रायगड. 

१९) नियोजन विभाग, मंत्रलाय, मुंबई. 

२०) वित्त विभाग, मंत्रलाय, मुंबई. 

२१) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
२२) जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड. 

२३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची सर्व 
कार्यासने 

28) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५)निवड नस्ती, पर्यटन 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी -२०२०/१२/प्र.क्र.८३७/ पर्यटन, 


कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 
१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास महामंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


